सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-१२२४/ प्र.क्र.२५(१/सेवा-१ 


महाराष्ट्र शासन 


कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या 
निम्न संवर्गातून अधीक्षक अभियंता 


(स्थापत्य) 


या वरिष्ठ संवर्गात 


पदोन्नती व पदस्थापना. 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक : १४ ऑगस्ट, २०२४ 


संदर्भ :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन अधिसूचना, क्र.आरटीआर-१०८०/(२०३)/आस्थापना-३, 
दि.०९.०६.१९८३. 


शासन Beat :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
(वेतनसंरचना एस-२३ : रु. ६७७००-२०८७००) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना संदर्भाधिन शासन अधिसूचनेन्वये 
विहित केलेल्या सेवाप्रवेश नियमानुसार, अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) (वेतनसंरचना एस-२५ : रु. ७८८००- 
२०९२००) या पदावर सन २०२३-२४ च्या निवडसूचीमध्ये ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 
देण्यात येत आहे. तसेच अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) म्हणून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ६ 
मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ. । ज्ये.क्र.व अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची पदस्थापना वाटप पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 
क्र. | AY. दिनांक प्रवर्ग झालेला ठिकाण 
महसूली 
विभाग 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
१ ८४ श्री. संजय दत्तात्रय | पदस्थापनेच्या छत्रपती | अधीक्षक अभियंता, 
“92.08.2023 | सोनवणे प्रतिक्षेत. संभाजीनगर | सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
नांदेड. (रिक्‍त पदी) 
२ Ro श्री. RT बाबुराव चौरे | सहायक मुख्य पुणे अधीक्षक अभियंता, पिंपरी 
"'वर०६.२०२३ अभियंता, सा. बां. चिंचवड महानगरपालिका, 
प्रादेशिक विभाग, पुणे. पिंपरी. (रिक्‍त पदी) 
३ १०७ श्री. चंद्रकांत उमाजीराव | सार्वजनिक बांधकाम | अमरावती | अधीक्षक अभियंता, 
"92.08.2023 | मेहेत्रे. विभाग, अमरावती. सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
यवतमाळ. (श्री.धोत्रे यांच्या 
जागी) 
४ ११० श्री. सुनिल विठ्ठल कुंभे. । सार्वजनिक बांधकाम | नागपूर | अधीक्षक अभियंता, 
92.06.2023 विभाग क्र.१, चंद्रपूर. महाराष्ट्र राज्य विमानतळ 


विकास कंपनी (at), 
मुंबई. (शिबीर कार्यालय, 
नागपूर) (रिक्‍त पदी) 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्न-१२२४/ प्र.क्र.२५(१/ सेवा-१ 


ee 


4 १११ अब्दुल जावेद अब्दुल | जिल्हा परिषद (सा. | नागपूर | अधीक्षक अभियंता, नागपूर 
'वर०.२०२३ | माजिद बां.) विभाग, भंडारा. महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण, नागपूर. 
(रिक्‍त पदी) 
& ११६ श्री. सुनिल पांडुरंगजी | सार्वजनिक बांधकाम | अमरावती | अधीक्षक अभियंता, डॉ. 
“92.08.2023 | Weir. विभाग, खामगांव, जि. पंजाबराव देशमुख कृषी 
बुलडाणा. विद्यापीठ, अकोला. 
(रिक्‍त पदी) 
9 ११८ श्री.इक्बाळ महंमद खान. | अमरावती कोकण-२ | अधीक्षक अभियंता, 
“92.08.2023. महानगरपालिका, संकल्पचित्र मंडळ (पूल), 
अमरावती. कोकण भवन, नवी मुंबई. 
(रिक्‍त पदी) 
८ १२१ श्री. मिलिंद शाशिकांत | सार्वजनिक बांधकाम | कोकण-१ | अधीक्षक अभियंता, 
“92.08.2023 | कुलकर्णी. (पश्चिम) विभाग, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
सांगली. रत्नागिरी. (श्रीमती छाया 
नाईक यांच्या जागी) 
९ १२२ श्री. Rar वसंतराव | राष्ट्रीय महामार्ग | नागपूर । अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय 
“92.08.2023 | बोरकर. विभाग, नागपूर. महामार्ग मंडळ, नागपूर. 
(रिक्‍त पदी) 
१० १२३ श्री. गजानन भगवान टाके. | दक्षता व गुणनियंत्रण | छत्रपती । अधीक्षक अभियंता, दक्षता व 
“92.06.2023. मंडळ, नागपूर. संभाजीनगर | गुण नियंत्रण मंडळ, 
छत्रपती संभाजीनगर. 
(श्री.भगत यांच्या जागी) 
११ १२५ श्री. अनिल शामराव ढेपे. | पदस्थापनेच्या पुणे अधीक्षक अभियंता, पुणे 
“92.06.2023. प्रतिक्षेत. महानगर प्रादेशिक विकास 
प्राधिकरण, पुणे. 
१२ १२६-अ | at. नितीन साहेबराव | राष्ट्रीय महामार्ग कोकण-२ | अधीक्षक अभियंता, 
“9y,02.2028 | पालवे. विभाग, नाशिक. नगरपरिषद प्रशासन 
संचाळनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, वरळी, मुंबई 
(मुख्यालय) (रिक्‍त पदी) 
३. अधीक्षक अभियंता संवर्गातील श्रीमती छाया नाईक यांच्या पदस्थापनेचे आदेश यथावकाडा स्वतंत्रपणे 
निर्गमित करण्यात येतील. 
४. वर नमूद अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) यांची सदर पदोन्नती व पदस्थापना पुढे नमूद केलेल्या बाबींच्या 


अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे : 


सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील 
अंतिम निर्णयास अधीन राहून तसेच रिट पिटीशन स्टँप नं. १०८७६/२०२१ व Re पिटीडान स्टॅप नं. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्न-१२२४/ प्र.क्र.२५(१/ सेवा-१ 
१०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबइ यांनी दि. २५.५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार 
सदर पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 


॥. मा.उच्च न्यायालयात ज्येष्ठतासूचीसंदर्भात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणातील अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहील. 


ii, सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने पदोन्नतीच्या परिणामी त्यांना नियमितपणाचा व 
सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्‍क राहणार नाही. 


५. वर नमूद अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली सदर पदोन्नती ही कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता 
रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 

६. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कमीत-कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व आपला 
पदग्रहण अहवाळ शासनास विनाविलंब सादर करावा. महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीनुसार पदोन्नतीने नियुक्‍त होणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांने पदोन्नती आदेशा 
निघाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. संबंधित 
अधिकारी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत रुजू 
न झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. संबंधित 
अधिकारी आदेझाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत अथवा पूर्व मान्यतेने रुजू होण्यासाठी मंजूर 
केलेल्या वाढीव कालावधीत रूजू न झाल्यास, त्यांना पदोन्नतीत स्वारस्य नाही, असे समजून संबंधित 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश आपोआप रद्द झाल्याचे समजण्यात येतील. 


७. संबधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नवीन 
नियुक्तीच्या जागी रूजू होता यावे म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करून पदमुक्‍त करावे व 
नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्यास सांगावे. तसेच, विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी रुजू न 
झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक 
कारवाई त्वरित करणे शक्‍य होईल. या आदेझान्वये पदोन्नती / पदस्थापना देण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे, 
म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार रजा अर्ज स्वीकारु नये / मंजूर करु नये. 


८. संबंधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम-२३ कडे 
वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही 
स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


९. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, सदर अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी रुजू होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या 
दिनांकास हजर झाले, याबाबत शासनास doserl.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरित 
अवगत करावे. 


१०. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत 
वेतननिश्चितीचा विकल्प द्यावा. वेतननिश्चितीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी विहित मुदतीत विकल्प न दिल्यास 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्न-१२२४/ प्र.क्र.२५(१/ सेवा-१ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११ (१) (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात 
घेवून त्यांची पदोन्नतीच्या पदाची वेतननिश्चिती करण्यात यावी. 


११. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.१७.१२.२०१६ व दि.१६.०२.२०१८ मधील तरतूदीनुसार, 
संवर्ग नियंत्रण विभाग म्हणून अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गामध्ये समाविष्ट केलेल्या पदांवर 
अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने पदस्थापना या विभागामार्फत करण्यात येत आहे. 


१२. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या पदाचा पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास तसेच 
संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे यांना कळवावा. 
१३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१४१४५४०७९५१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DATTATRAY pe ee 


800bebSed37ae09d78Fff05921827123426ec3977a7476478ce183be979d, 
100032, st=Maharashtra, 


serial Nui 6BAEFSSAD6F77A3A40CCCC3E9DDOFS0E344AB83A754542299875CFO7 
868६8 DATTATRAY VASANTRAO KHARKE 
Date: 2024,08,14 15:09:46 +05'30" 


(द. व. खारके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. आयुक्त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर, 
६. आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे, 
आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका.पिंपरी , 
उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 
. प्रशासकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विमानतळ विकास कंपनी (.मर्या), मुंबई. 
१०. कुलगुरु, डॉपंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ ., अकोला. 
११. महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
१२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोंकण / पुणे / नाशिक / छत्रपती 
संभाजीनगर / नांदेड / अमरावती / नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 
१३. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१४. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 
१५. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, 
१६. सर्व संबंधीत अधिकारी यांना मुख्य अभियंता कार्यालयामार्फत, 
१७. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१९. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
२०. कार्यासन अधिकारी (१३/१६-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्न-१२२४/ प्र.क्र.२५(१/ सेवा-१ 
"२१. मा. मंत्री, सा.बा. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी Sea, AST, Ass, 
२२. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२३. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
२४. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
२५. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२६. कार्यासन अधिकारी (प्रशा-२ / आस्था-१ / आस्था-३ / सेवा-६ / संगणक कक्ष व रोख शाखा) सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


